मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा 
मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा 
करण्यासाठी समिती स्थापन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक-अभिजा-२०२३/प्र.क्र.११६/भाषा-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२४ 


वाचा :- शासन निर्णय, समक्रमांक दि.१४.०२.२०२४ 


शासन पूरकपत्र - 


मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याकरिता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता शासन 
निर्णय, मराठी भाषा विभाग, दि.१४.०२.२०२४ अन्वये श्री. ज्ञानेश्वर मुळे, सेवानिवृत्त भा.वि.से. यांच्या अध्यक्षतेखाली 
समिती गठित करण्यात आली आहे. सदर समितीतील सर्व सदस्य हे अशासकीय सदस्य आहेत. 


२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई यांची सदर समितीमध्ये सदस्य सचिव 
म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदर सदस्य सचिव यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रवास १०१०/ 
प्र.क्र.२/ सेवा-५, दि.०३.०३.२०१० नुसार प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल. 


सदस्य सचिव हे समितीच्या बैठकांचे आयोजन करणे, बैठकीचे इतिवृत्त तयार करणे व केंद्र शासनाकडे 
केलेल्या पाठपुराव्याचा प्रगती अहवाल शासनास सादर करतील. 


3. समितीतील अशासकीय सदस्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक २०१२/प्र.क्र.१/सेवा-५, 
दि.२४.०५.२०१२ च्या आदेशानुसार बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील याबाबतचा खर्च मागणी क्र.झेडएफ-१, २०५२- 
सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) (०४) मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसारासाठी हाती ध्यावयाचे उपक्रम (कार्यक्रम) 
(२०५२ ५२३२) अंतर्गत मंजूर अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०३१४१२३२३५६०३३ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MARUTI LAXMAN LHAYAKAR 

M A R T | LA 4 M A N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI LANGUAGE 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8b602cc35713bc737e58d3d44ef592bf297a5d88ada3a0b76b51280ec 
6081313, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


| H AYA KA R serialNumber=48E018A56D88390B5D52CAF1AC6184FB1588E15FEBCF18C68D 
ECE92BF6675298, cn=MARUTI LAXMAN LHAYAKAR 
Date: 2024.03.14 15:20:40 +05'30' 
(मा.ल.ल्हायकर) 
कक्ष अधिकारी > महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन / गृह), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 


०८ “७ AD -5 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः अभिजा-२०२३/प्र.क्र.११६/भाषा-१, 


५. मा.सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. मा.समिती प्रमुख व सदस्य, मराठी भाषा समिती, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 
८. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

९. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई, 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१४.अपर मुख्य सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
१५.उपसचिव,मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

१६.अध्यक्ष / सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

१७. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 

१८. अध्यक्ष व समिती सदस्य, अभिजात मराठी भाषा पाठपुरावा समिती. 

१९.सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२०.भाषा - १ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


